वाचा:- 
१) 
2) 
3) 
8) 
प्रस्तावना :- 


जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथील स्थलांतरीत 
करावयाच्या कामाचे अंदाजपत्रकास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक: २० जून ,२०२३. 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक. प्रशामा- 
२०२१/प्र.क्र.१७६/आरोग्य-३अ, दिनांक ०४.०३.२०२२ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 
३/टे.६/जिरुठाणेस्थलांतरितनविकामे/१८२२६-२२७ दिनांक ०२.११.२०२२. 

शासन निर्णय, शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक. प्रशामा- 
२०२२/प्र.क्र.२९३/आरोग्य-३अ, दिनांक २१.०४.२०२३ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 
३/टे.६/जिरुठाणेस्थलांतरितनविकामे/५८६२-६३ दिनांक ०१.०६.२०२३. 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक ०१ येथील दिनांक ०४ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये, 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे ९०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय व 


परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र आणि वसतीगृह इमारत बांधकामाचे रु. ५२७,४१,१५,०४८/- (रुपये Waal 


सत्तावीस कोटी, एकेचाळिस लक्ष, पंधरा हजार, अठ्ठेचाळीस फक्त) इतक्या tanta सुधारीत 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली होती. आता सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) 


मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक ०२ येथील दि. 02.99.2022 च्या पत्रान्वये, जिल्हा 


रुग्णालय, ठाणे एकूण ९०० खाटांचे रुग्णालयाचे नवीन बांधकाम करण्याकरीता जुन्या अस्तित्वातील 


रुग्णालय/ वसतीगृहाच्या इमारती पाडून बांधकाम करावे लागणार आहे. तरी सुपर स्पेशालिटी 


रुग्णालयाचे बांधकाम करताना काही कक्ष स्थलांतरीत करावे लागणार असल्याने बांधकाम करताना 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


पर्यायी व्यवस्था म्हणून रुग्णालयातील कार्यरत कक्ष जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातील अपघात विभाग 


इमारत (टीसीयु), अँन्सिलरी इमारत व रिकाम्या जागी शेड करुन काही कक्ष कार्यान्वित करावयाचे 


आहेत. दिनांक २२.०८.२०२२ रोजी मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 


जिल्हा रुग्णालय, ठाणे च्या बांधकामाबाबत बैठक घेण्यात आली असून सदर बैठकीमध्ये तात्काळ ठाणे 


जिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम करण्याकरीता इमारत खाली करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुसार जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथील इमारत व परिसरात रिकाम्या जागेत स्थलांतरीत 


करुन नव्याने करावयाच्या कामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक अनुक्रमांक ०४ अन्वये मान्यतेकरीता सादर 


केलेले आहे. सदर कामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १, 


ठाणे यांनी तयार HS are. तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे, जिल्हा 


शल्य चिकित्सक, ठाणे यांनी साक्षांकित केले आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 


विभाग, कोकण यांनी सदर अंदाजपत्रकास तांत्रीक मान्यता प्रदान केलेली आहे. सदर अंदाजपत्रक हे 


सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 


आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयाचा उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे. 


छासननिर्णय :- 


उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधीन अनुक्रमांक ०३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येत 


असून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता पुढीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथील स्थलांतरीत करावयाच्या स्थापत्य व इतर ३९ कामांसाठी 


९,६०,५६,२७८/- व विद्युत ११ कामांची अंदाजपत्रकाच्या एकूण ३,६५,०५,७६१/- असे एकूण कामाच्या 


१३,२५,६२,०३९/-(रुपये तेरा कोटी, पंचवीस लक्ष, बासष्ट हजार, एकोणचाळीस wad) इतक्या 


VEDA खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. कामनिहाय विवरणपत्र पुढीलप्रमाणे आहे:- 
पृष्ठ११पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


कामाचे नाव 


अंदाजीत किंमत 


ल्क 


Providing, Dismantling, Shifting & Installing of Mortury Air Condition plant 
from VitthalSayyanna Civil Hospital Thane to Newly Proposed 94° Beded 
Hospital at Mental Hospital Campus Thane. 


39245 13.00 


Providing Electrical Installation of Male, Female & Pediatric Ward of Newly 
Proposed 94° BededHospital at Mental Hospital Campus Thane. 


2499979.00 


Providing Main Panel, Sub Panels, Water Coolers, Geysers, Digital 
Inverters to Male, Female & Pediatric Ward of Newly Proposed 940 Beded 
Hospital at Mental Hospital Campus Thane. 


1977639.00 


Providing Electrical Installation of Burn Ward, TCU Ward, TB Ward & 
Dialysis Ward of Newly Proposed 94° Beded Hospital at Mental Hospital 
Campus Thane. 


2499973.00 


Providing Air Conditioner & UPS to Burn Ward, TCU Ward, TB Ward & 
Dialysis Ward of Newly Proposed 94° Beded Hospital at Mental Hospital 
Campus Thane. 


2499869.00 


Providing Electrical Installation of Cured Patient Waiting & Registration, 
Dr. Room, Nurses Room, Triage & Observation at Newly Proposed 940 
Beded Hospital at Mental Hospital Campus Thane. 


2499954.00 


Providing Electrical Installation of CT Scan, Digittal X Ray Room, 
Sonography& Doctor Room for Newly 94° Beded Hospital at Mental 
Hospital Campus Thane. 


2499999.00 


Providing Main LT Panel & Cable for the Various Bldgs for Newly 
Proposed 94° BededHospital at Mental Hospital Campus Thane. 


2499483.00 


Providing octagonal Street Light pole with Foundation, LED Fitting, 
Underground Cable with DWC pipe for Newly १५० Beded Hospital at 
Mental Hospital Campus Thane. 


2499931.00 


10 


Providing Internal Electrical Installation, Supply Cable, Switchgears for 32 
Quarters Ground +3 Floor of Newly Proposed 94° Beded Hospital at 
Mental Hospital Campus Thane. 


2499976.00 


Sr.No.1 to 10 Electric work Total 


25901316.00 


अ) स्थापत्य कामे 


al १ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खांटाचे नवीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 


2499198.00 


पृष्ठ११पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


कामाचे नाव 


अंदाजीत किंमत 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत पुरुष कक्षाच्या उभारणीसाठी जागा विकसित करुन काँक्रीट प्लॅटफॉर्म 
तयार करणे. 


१२ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खांटाचे नवीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणेअंतर्गत महिला कक्षाच्या उभारणीसाठी जागा विकसित करुन कॉक्रीट 
प्लॅटफॉर्म तयार करणे. 


2498037.00 


१३ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खांटाचे नवीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणेअंतर्गत बालरुग्णालय कक्षाच्या उभारणीसाठी जागा विकसित करुन कॉक्रीट 
प्लॅटफॉर्म तयार करणे. 


2499512.00 


१४ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खाटाचे नवीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्यातीलळ जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणेअंतर्गत क्षयरोग रुग्ण व जळीतरुग्ण कक्षाच्या उभारणीसाठी जागा विकसित 
करून कॉक्रीट प्लॅटफॉर्म तयार करणे. 


2499896.00 


१५ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकूण ९०० खाटाचे नवीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणेअंतर्गत सामान्य रुग्ण तपासणी विभाग कक्षाच्या उभारणीसाठी जागा (ओपीडी) 
विकसित करून कॉक्रीट प्लॅटफॉर्म तयार करणे. 


2499896.00 


१६ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणेअंतर्गत सर्व वॉर्डाना जलवाहिनीची कामे व पिण्याच्या पाण्यासाठी टाक्या 
बसविणे. 


2498084.00 


१७ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणेअंतर्गत सर्व वॉर्डांच्या उभारणीसाठी मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे करणे. 


2499710.00 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकूण ९०० खां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 


2498517.00 


पृष्ठ११पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


कामाचे नाव 


अंदाजीत किंमत 


१८ 


णेकरि स्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय Supa विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत सर्व रुग्णालयाच्या वॉर्डसाठी आर.सी.सी. सेप्टिक टेंकचे बांधकाम 
करणे. 


१९ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकूण ९०० खां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतीळ मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत जागा सुरक्षित करण्यासाठीलोखंडी फ्रेमसह पत्र्याचे बेरेकेटिंग करणे. 


2258247.00 


२० 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत नवीन Bays इमारत बांधणे व (स्थलांतर) New Mortuary for 
Temporary 


2497372.00 


२१ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत नवीन Ware इमारत बांधणे. New R.C.C. Morgur room for 
temporary shifting 


1678937.00 


२२ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकूण ९०० खाटांचे नवीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतीळ मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत महिला कक्षासाठी शौचालय बांधणे. 


2499313.00 


२२ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकूण ९०० छां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत पुरुषकक्षासाठी शौचालय बांधणे. 


2498181.00 


२४ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय,ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत बाल रुग्णालय कक्षासाठी शौचालय बांधणे 


2499813.00 


२५ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतीळ मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत रुग्णालयाचे डॉक्टर्स, परिचारिका व स्टाफ यांचेसाठी ३२ निवासस्थाने 
इमारत (ए-विंग) दुरुस्ती करणे. 


2498371.00 


प्रादेशिक मनोरुग्णाळय ठाणे यांच्या अखत्यारीतीळ मोकळ्या जागेवर ?ि 


2498296.00 


पृष्ठ११पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


कामाचे नाव 


अंदाजीत किंमत 


२६ 


सामान्य रुग्णालय, ठाणे स्थलांतरण अं प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या ३२ 
परिचारिका निवासस्थान (ए-विंग) या इमारतीमध्ये सीटी स्कॅन व एक्स-रे रूमसाठी 
क्षतिग्रस्त दरवाजे, खिडक्या, फरशी, लादी यांची दुरुस्ती करणे. 


२७ 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे एकुण ९०० खां गीन रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेकरिता अस्तित्वातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय रुग्णकक्ष विभाग व कार्यालये 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांच्या अखत्यारीतीळ मोकळया जागेवर स्थलांतरित 
करणे अंतर्गत मोकळ्या जागेस आधार भिंत बांधणे व काँक्रीटचा जोड रस्ता करणे. 


2497847.00 


ब तात्पुरत्या छताची व अंतर्गत कामे 


२८ 


ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या मोकळ्या जागेवर जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाच्या तात्पुरत्या पुरुष वॉर्डासाठी Array हॉलसाठी अल्युमिनियम 
जर्मन फ्रेमसह ८३० जीएसम पीव्हीसी अग्निप्रतिबंधक फॅब्रिक छत पुरवठा करणे. 


2482990.00 


२९ 


ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या मोकळ्या जागेवर जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाच्या तात्पुरत्या महिला वॉर्डासाठी मॅक्सिफ्ळेक्स हॉलसाठी अल्युमिनियम 
जर्मन फ्रेमसह ८३० जीएसम पीव्हीसी अग्निप्रतिबंधक फॅब्रिक छत पुरवठा करणे. 


2484345.00 


30 


ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या मोकळ्या जागेवर जिल्हा सामान्य 
रुग्णालय, ठाणे स्थलांतरण अंतर्गत बालरुग्ण वॉर्डासाठी मॅकक्‍्सिफ्लेक्स हॉलसाठी 
अल्युमिनियम जर्मन फ्रेमसह ८३० जीएसम पीव्हीसी अग्निप्रतिबंधक फॅब्रिक छत 
पुरवठा करणे. 


2487056.00 


२३१ 


ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या मोकळ्या जागेवर जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाच्या सर्व तात्पुरत्या प्रभागांसाठी ६३० जीएसएम सह ७.५० मी. उंचीचे 
साइड कव्हर पुरवठा करणे. (भाग-१) 


2479613.00 


३२ 


ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णाळयाच्या मोकळ्या जागेवर जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाच्या सर्व तात्पुरत्या प्रभागांसाठी ६३० जीएसएमसह ४.०० मी. उंचीचे साइड 
कव्हर पुरवठा करणे. (भाग-२) 


2424510.00 


३३ 


ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या मोकळ्या जागेवर जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाच्या सर्व तात्पुरत्या प्रभागांसाठी ६३० जीएसएमसह साइड कव्हर पुरवठा 
करणे, प्रवेश, निर्गमन आणि आपत्काळीन दरवाजे आणि दुहेरी बाजूचे फिनिशिंग 
असलेले WER पुरवठा करणे. (भाग-३) 


2348818.00 


२४ 


ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या मोकळ्या जागेवर जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाच्या सर्व प्रभागांसाठी तात्पुरते ओपीडी वार्ड आणि पीव्हीसी कार्पेटच्या 
उभारणीसाठी ARGH हॉलसाठी अल्युमिनियम जर्मन संरचनेचा पुरवठा करणे 


2199656.00 


34 


ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णाळलयाच्या मोकळ्या जागेवर जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाच्या सर्व तात्पुरते प्रभागांसाठी जळीत रुग्ण वॉर्ड, टीसीयू वॉर्ड, टीबी वॉर्ड, 


2163449.00 


पृष्ठ११पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


कामाचे नाव अंदाजीत किंमत 
(शि | 
डायलिसिस वॉर्ड उभारणीसाठी मॅक्‍्सिफ्लेक्स हालसाठी अल्युमिनियम जर्मन 
संरचनेचा पुरवठा करणे आणि जी. आय. पत्र्याची भिंत तयार करणे. 
प्रादेशिक मनोरुग्णाळय ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळ्या जागेवर जिल्हा | 2479020.00 
३६ । सामान्य रुग्णालयाच्या सर्व तात्पुरत्या वॉर्डासाठी २५२' ग्रिड आकाराचे आर्मस्ट्राँग 
किंवा समतुल्य टी-प्रोेफाइलसह फॉल्स सीलिंग पुरविणे आणि सिंगल साइड फिनिश 
पार्टीशान पुरविणे. 
प्रादेशिक मनोरुग्णाळय ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळ्या जागेवर जिल्हा | 2214854.00 
३७ । सामान्य रुग्णालयाच्या सर्व तात्पुरत्या वॉर्डासाठी फॉल्स सिलिंगसाठी चौरस 
पाईपसह लोखंडी स्ट्रक्चर सपोर्टचा पुरवठा करणे. [भाग १] 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे यांच्या अखत्यारीतीलमोकळ्या जागेवर जिल्हा सामान्य | 2482782.00 
३८ | रुग्णालयाच्या मोकळ्या मैदानावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयच्या सर्व तात्पुरत्या 
वॉर्डासाठी फॉल्स सिलिंगसाठी चौरस पाईपसह लोखंडी स्ट्रक्चर सपोर्टचा पुरवठा 
करणे [ भाग-२] 
प्रादेशिक मनोरुग्णाळय ठाणे यांच्या अखत्यारीतील मोकळ्या जागेवर जिल्हा | 2488642.00 
३९ सामान्य रुग्णालयाच्या मोकळ्या मैदानावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या सर्व 
तात्पुरत्या वॉर्डासाठी APTI हॉलच्या सर्व बाबींची उभारणी करणे आणि १.२० 
मीटर उंचीचे डबल साइड Har UR पुरवठा करणे. 
अ.क्र१.ते ३९ एकूण रक्‍कम रुपये 9605627800. 
विद्युत कामे 
अ. कामाचे नाव अंदाजीत 
क्र किंमत 
ia Providing Main Panel & Sub Panel for Existing 394 KVA Transformer (II) Near CT १४९८२७१/- 
Scan/ MRI Centre at New Civil Hospital at Mental Hospital Premises Thane 
२ Providing ५०० KVA DG Set for Burn Ward/Dialysis Ward, Oxygen Plant, Mortuary २ | ५१२७०५७/- 
Nos& Civil Surgeon Office in New Civil Hospital at Mental Hospital Premises Thane 
3 Providing Installation, Testing & Commissioning of CCTV Survellance System for २४४७६५५/- 
newly Proposed Civil Hospital at Mental Hospital Premises Thane 
° Providing Concealed Wiring, Air Conditioning Unit and Switchgears for MRI Room १७७४४१२/- 


for New Civil Hospital at Mental Hospital Premises Thane 


पृष्ठ११पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


षु Providing Electrical Installationof Doctor Room, Steno Room, Visitors Persons १६३३९८९/- 
Shed, Kitchen Block, Servant Quarters, Pathway & Relatives Shed for New Civil 
Hospital at Mental Hospital Premises Thane 

& Providing Erecting, Testing and Commissioning of Lan system in 32 Quarters Bldg (9&2 949/- 
Used as Office for New Civil Hospital at Mental Hospital Premises Thane 

9 Providing २५० KVA DG Set for MRI Section Area in New Civil Hospital at Mental २७८९६५६/- 
Hospital Premises Thane 

ट्‌ Providing ६३० KVA Transformer with Main Panel & Sub Panel at New Civil Hospital 3883282/- 
at Mental Hospital Premises Thane 

९ Providing २५० KVA DG Set for CT Scan, X-ray, Sonography& Office Bldg at New २७८९६५६/- 
Civil Hospital at Mental Hospital Premises Thane 

| Providing Fire Fighting and Fire Alarm Arrangement in Proposed Civil Hospital Near | 92290093/- 
Regional Mental Hospital Premises Thane 

ie 9 | Providing Wireman and Mazdoor on Contract Basis For Electrical Operation 9423§42/- 
&Mainenance at New Civil Hospital in Menat! Hospital Premises Thane 

Total | ३६५०५७६१ 
४. वरील कामास खालीलअटी व शतींच्या अधीन राहूनमान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास संबंधित मुख्य अभियंता सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


२) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


३) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 


अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 


सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 


खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 


करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ११पैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


३. 


8) 


4) 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 


कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र. 


१७७/तां.क.१, दि. Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 


करण्यात याव्यात. 


स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 


भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


१०)सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 


निधी मधून करण्यात यावे. 


सदर कामांवरील खर्च मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 


भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (अ) - 


पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी 


बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा... 


४.सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१२३/ 


विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


पृष्ठ११पैकी९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१ अनुसार 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१९२०३१२७१८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ASHOK 
MAROTI 
ATRAM 


(अ. मा. आत्राम) 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=e212845 163abd7087 17bb4bef92b68 
86b147679a5af5a494e268689ab8d696dd, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA 1F400D866EA34324CE 
A1A547AA04FODA0794A00BEE1 26E8678172A 
1505, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 

Date: 2023.06.20 15:15:13 +05'30' 


सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


३. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 


५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 


६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 


७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबईमंडळ,ठाणे. 


८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,ठाणे 


९. जिल्हा area चिकित्सक, ठाणे 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 


पृष्ठ११पैकी१० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२९३/ आरोग्य-३अ 


११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ११पैकी११ 


